कार्यालयीन अधिक्षक या संवर्गातुन स्वीय 
सहायक/रचना व कार्यपद्धती/प्रशासन 
अधिकारी (राजपत्रीत गट ब) या संवर्गात 
पदोन्नती देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. जेएलई-०३१७/०४/ प्र.क्र.५४/२०१७/तुरुंग-१, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ डिसेंबर, २०१८. 
संदर्भ :- १) शासन अधिसुचना,सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.१५६/कार्या.१२, 


दि.२८.०४.२०१५ व दि. १५.०६.२०१७ 
२) अपोमवम,कावसु,मरा,पुणे यांचे जा.क्र.ईएसटी / Pry / स्वीस / रवका / प्र / ९७/२०१६ / क-१(३) 
पुणे दि. ०४ जानेवारी, २०१७ व समक्रमांकाचे दि.१४ मार्च, २०१८ रोजीचे पत्र. 


शासन निर्णय :- 

कारागृह विभागातील अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांचे मार्फत घेण्यात आलेल्या विभागीय पदोन्नती समितीच्या शिफारश्ीच्या अनुषंगाने कार्यालयीन अधिक्षक 
(वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८००-- ग्रेड पे-४३००/-) या संवर्गातील खालील तक्त्यात नमुद केलेल्या अधिका-यांना 
सहायक/रचना व कार्यपद्धती/प्रशासन अधिकारी (राजपत्रीत गट ब) (वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८००-- ग्रेड पे-४४००/-) 
या संवर्गात तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


अ. क्र. अधिकाऱ्याचे नाव वाटप केलेला पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
महसूल विभाग 
ica | 2 ३ शिक्का उकळ 
श्री.रविद्र कोसनराव दिघे पुणे कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह, कोल्हापूर.--- 
२ प्रशासकिय कारणास्तव 


कारागृह उप महानिरीक्षक कार्यालय पश्चिम 


श्री. अशोक वामनराव डेरे नागपूर 
र विभाग, पुणे. तथापि, वाटप केलेला महसुली 
विभाग कायम राहील. 
संदिप one कारागृह उपमहानिरीक्षक, मध्य विभाग, 
डे श्री. अशोकराव धसे औरंगाबाद र तो बात. 
र 


8 श्री.यशवंत शिवाजी सानप. | कोकण-१ सिंधुदूर्ग जिल्हा कारागृह वर्ग -१, सिंधुदूर्ग. 
५ _  श्री.नंदकिशोर विक्रम नंदूरबार जिल्हा कारागृह वर्ग-१, नंदूरबार. 


नाशिक 
पाटील 
नि प्रशासकिय कारणास्तव 
अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक , 
श्री.नेतीन सदाशिव नागपूर कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य , यांचे 
७ कायल, नागपूर कारागृह व , महाराष्ट्र राज्य , यांचे 
गायकवाड 


कार्यालय,पुणे. तथापि, वाटप केलेला 
महसुली विभाग कायम राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-०३१७/०४/ प्र.क्र.५४/२०१७/तुरुंग-१ 


2; उपरोक्त अधिका-यांस -महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर 
सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूली विभाग वाटपाबाबत संदर्भ क्र.१ येथे नमुद करण्यात आलेल्या 
अधिसूचना विचारात घेऊन, उपरोक्त स्तंभ ३ मध्ये दर्शविल्यानुसार महसूल विभागवाटप करण्यात आले आहे. 
त्यानुसार त्यांची नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशीस मिळाळेळी शासन मान्यता विचारात घेवुन, त्यांची स्तंभ ४ 
प्रमाणे पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


३. सदर तदर्थ पदोन्नती खालील अटी व शतींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 
(अ) पदोन्नतीसाठी पात्र ठरलेल्या उपरोक्त अधिकाऱ्यास देण्यात येणारी सहायक/रचना व कार्यपद्धती/ 
प्रशासन अधिकारी (राजपत्रीत गट ब) या संवर्गातील पदोन्नती तदर्थ स्वरुपाची आहे. 


(ब) सदर तदर्थ पदोन्नतीसाठी कार्यालयीन अधिक्षक या संवर्गाची तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूची विचारात घेण्यात 
आल्या असल्याने, सदर पदोन्नती अंतिम ज्येष्ठतासूचीमधील बदलाच्या अनुषंगाने होणा-या अंतिम निर्णयाच्या अधीन 
राहून देण्यात येत आहे. 


(क) सदर अधिका-याने तदर्थ मंडळाची मराठी/हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण केली नसेल किंवा सदर परीक्षा 
उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळविली नसेल तर पदोन्नतीनंतर सदर परीक्षा उत्तीर्ण होणे किंवा उत्तीर्ण 
होण्यापासून सूट मिळविणे आवश्‍यक राहील. 


(ड) सदर पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या पदावर संबंधित अधिका-याने १५ दिवसांत रूजू व्हावे अन्यथा सदर 
पदोन्नतीचे आदेशा रद्द करण्यात येतील. 


प. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. २७९७/२०१७ (स्टॅम्प क्र. ७२५६/२०१५) महाराष्ट्र राज्य 
विरुध्द श्री. विजय घोगरे व इतर तसेच इतर संलग्न न्यायालयीन प्रकरणात दिनांक ०४.०८.२०१७ रोजी अंतिम 
निर्णय दिलेला असून त्यानुषंगाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र. 
२८३०६/२०१७ मधील अंतिम निर्णयास अधीन राहून, सदर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


६. कार्यालयीन अधिक्षक या संवर्गातून सहायक/रचना व कार्यपद्धती/ प्रशासन अधिकारी (राजपत्रीत गट ब) 
या संवर्गात पदोन्नत झालेल्या उपरोक्‍त अधिकाऱ्याने पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होऊन कार्यभार स्वीकारल्यानंतरच 
सहायक/रचना व कार्यपद्धती/प्रशासन अधिकारी (राजपत्रीत गट ब) (वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८००-- ग्रेड पे-४४००/-) 
या संवर्गाच्या वेतनाचे लाभ अनुज्ञेय होतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-०३१७/०४/ प्र.क्र.५४/२०१७/तुरुंग-१ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात येत असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१८१२२७१२४५१९९६२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Saguna G Thengil 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
a g U a a ou=Home Department, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=d46fe3bd37ed57f0bdb52fb3a029 


’ adc135025943cb93cc90de6ceb564ced5ea 
h e Nn | 3, cn=Saguna G Thengil 
Date: 2018.12.27 15:05:19 +05'30° 


(स.ग.ठेंगिल) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
मा.राज्यमंत्री (ग्रामीण /शाहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
अपर मुख्य सचिव (अपिल व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
पोलीस महासंचालक (कारागृह), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई. 
अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा ,महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे-१. 
८) सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई ४०० ०२१. 
९) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २ मुंबई / नागपूर. 
१०) महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई / नागपूर. 
११) कारागृह उप महानिरीक्षक, मुख्यालय, पुणे/ मध्य विभाग औरंगाबाद/ पूर्व विभाग, नागपूर/ पश्चिम विभाग, 
पुणे/ दक्षिण विभाग, मुंबई. 
१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी,नागपूर, कोल्हापूर, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, सिंधुदुर्ग. 
१३) संबंधित अधिकारी, (मार्फत :- अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे-१) 
१४) सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन -१२), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१५) निवडनस्ती- तुरुंग-१. 


AN AD 


Cc. [Uo 
se 
2 2 &£& | YS 2S = 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


